महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ४ मार्च, २०२४ 
संदर्भ :- 
. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ 
२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०६.०४.२०२३ 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०४.२०२३ 
४. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०४.०५.२०२३ 
५. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०६.२०२३ 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०३.०७.२०२३ 
७. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.३१.०८.२०२३ 
८. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०५.१०.२०२३ 
९. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२९.११.२०२३ 
१०. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२९.१२.२०२३ 
११. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०८.०२.२०२४ 


-O 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१२.४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹२०३४४.८९ लक्ष मधून स्तंभ क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ₹ ९०५०.७५ लक्ष 
(अक्षरी दहा कोटी पन्नास लक्ष पंच्च्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
यांना वितरीत करण्यास हरकत नसावी. 
(रुपये हजारात) 


अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 


अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 
तरतूद वितरण 


(१) (२) (३) (४) (५) 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 


(09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट te ea 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
| (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ४१९०६३ ३६४५८४ ३२३५२५ 
०३, अतिकालिक भत्ता ५७८ ३४६ ११६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० १९२० ९६० 
१०, कंत्राटी सेवा ३३६६० २६९२८ ३३६६ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्चे ५२५० ३१५० fl 
१३, कार्यालयीन खर्च ११३६७ ६८२० ३४१० 
१४, भाडेपट्टी व कर ५६६५ २१३१ | 
१७, संगणक खर्च ४६५ २७९ ae: 
२१, पुरवठा व सामग्री १०० ३० fl 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० ८० | 0| 
२८, व्यावसायिक सेवा Go 30 १० 
५०, इतर खर्च २० द्‌ | 
५१, मोटार वाहने ३५ १०.५ शिक 
एकूण (०१) (०१) ४७९८५३ ४०६३१४.५ ४१३८७ 
2 । (09) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ १७१ he 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११५५०० १००४८५ ९२४० 
एकूण (०१) (०३) ११६३५८ १००६५६ ९२४० 
एकूण (०१) ५९६२११ ५०६९७०.५ ५०६२७ 
एकूण ००१ ५९६२११ ५०६९७०.५ ५०६२७ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४६८२७ ४०७३८.९६ ३७४६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ ९७५ lo 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्चे १५६ १२४ १५ 
१३, कार्यालयीन खर्च १९१ १७१ | 
१४, भाडेपट्टी व कर १२६५ ११३८ [we 
१९, आहार खर्च २८३८ re ce 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट Sees याप पतत पि 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ rx} 
५०, इतर खर्च १६८ of _0| 
एकूण (०१) (०४) ५२९३६ | ४५८१६.९६ ३७४६ 
४ | (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८३९९ ८२३९९ fl 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० ९५७७.८ CCR 
एकूण (०१) (04) १९४०९ १७९७६.८ ८८९ 
एकूण (०१) ७२३४५ ६३७९३.७६ ४६२७ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (03) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ user | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १७४७६४ | १५६३०२.९६ ११३०० 
एकूण (०२) (०३) २९३१३८ २१०७२९ ११३०० 
६ — | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६५३३ १०६२०२ fl 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १५०८२ १००५५.९४ | तह. 
एकूण (०२) (०४) १२१६१५ ११६२५७.९ | 
एकूण (02) ४१४७५३ ३२६९८६.९ ११३०० 
एकूण १०२ ४८७०९८ ३९०७८०.७ १५९२७ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १५३४४७ | १३३४९८.५६ १२१७६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१८१ २९२६ ८२३६ 
१०, कंत्राटी सेवा १०४१२ ८३२९ १०४१ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १२०० ८४० 16 
१३, कार्यालयीन खर्च २२८४ १५९८ ४५७ 
१४, भाडेपट्टी व कर ८७०० ६०९० १७४० 
१९, आहार खर्च २८७२३ २०१०६ Le 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० ३६९६ | | 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट Ears पण वितरीत तापत 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ १७१ Fl 
५०, इतर खर्च ७१२ ४९८ | 
एकूण (०१) (09) २१५७९५ | १७७७५२.६ १६२५० 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ २१२१६ fl 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४४८१६ ३८९८९.६८ ३५८५ 
एकूण (११) (०१) १५०८९९ ६०२०५.६८ ३५८५ 
९ | (23) संरक्षण अधिकारी 
(२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २५०००० २५०००० | 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ १२८२ | 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० ६०००० .__ ee 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ४००३ ४००३ | 
१३, कार्यालयीन खर्च १०५०० ७३५० २१०० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ ४१७८ a: 
१७, संगणक खर्च ८००० ०६०० fl 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० २५१३ fi 
एकूण (23) (09) ३४१५५३ ३३४९२६ २९०० 
एकूण १०३ ७०८२४७ | ५७२८८४.२ २१९३५ 
| o | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९१८९५ | १६६९४८.६ १५३५१ 
03, अतिकालीन भत्ता १२४ ७२३ २६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० २१९०० १०५० 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ ९०८ 16 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्चे ११३५ ६८१ Fl 
१३, कार्यालयीन खर्च शड४2 2\903 | | 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ ३१७ १५९ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ ११९९९ Fo 
२१, पुरवठा व सामग्री २३२७७ १४०१७| | 
५०, इतर खर्च ६३० ८५२ | 
एकूण (०१) (०१) २३३७६२ २००५९८.६ १६५८६ 
एकूण १०४ २३३७६२) २००५९८.६ १६५८६ 
| 99 | १ | ८००, इतर खर्च 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) ८९३१९ ww] | 
२७, लहान बांधकामे ८९३९ ७२९ Fe 
एकूण Loo २०३४२४९ ९६७१९६३ ९०५०७५ 
एकूण ०२, समाज कल्याण 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५- 
२२५२) 
५०, इतर खर्च २४० ण० fl 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४० wo| | 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) २०३४४८९ १६७२०१३ १०५०७५ 


२. 


3. 


8. 


Gq, 


या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शा्तींचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/हार्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिल,२०२३ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०४१७३१४१४१३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


षः 
2. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUNIL DEORAO 
SARDAR 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


